तात्काळ 


प्रति, 


महाराष्ट्र शासन 


सह/उप सचिव (आस्थापना), 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


क्र. प्रतिनि २५१८/प्र.क्र. १५४/१४-अ, 


सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई Yoo ०3२. 

दूरध्वनी क्र. २२७९४१७२/२२७९३३४४ 
दिनांक : २० ऑक्टोबर, २०१८ 


विषय:- राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक कार्यालय, राजभवन, मुंबई 
या कार्यालयातील १ लघुटंकलेखाचे रिक्‍त पदे प्रतिनियुक्ती 


भरण्याबाबत. 


संदर्भ:- १) सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का. १२, 
दिनांक १७-१२-२०१६ 

२) सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.१२०/१४, 
दिनांक ३१.८.२०१७ 

3) राज्यपाल यांचे परिवार प्रबंधक कार्यालय, मुंबई यांचे क्र. रापप्र/ 
आस्था/लटं/२०१८/८५५, दिनांक ०६-१०-२०१८ चे पत्र 


महोदय/महोदया, 


सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का. १२, दिनांक १७-१२-२०१६ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रतिनियुक्‍्तीचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून, संदर्भ क्र.२ येथील 
दिनांक ३१-८-२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीबाबत कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. सदरहू कार्यपध्दतीस अनुसरुन 
राज्यपाल यांचे परिवार प्रबंधक कार्यालय, राजभवन, मुंबई यांनी संदर्भ क्र. ३ च्या पत्रान्वये त्या 
कार्यालयातील लघुटंकलेखकाचे १ Rat पद मंत्रालयीन विभागातील लघुटंकलेखक 
संवर्गातील कर्मचाऱ्यांकडून भरण्याबाबत विनंती केली आहे. त्यास खालील तक्त्यातील स्तंभ 
क्र.५ येथील कार्यालयातील Rad पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याकरीता इच्छुकता मागविण्यात येत 


आहे :- 
अ. | प्रतिनियुक्तीने | मंत्रालयीन | प्रतिनियुक्तीने | प्रतिनियुक्‍तीचे | त्या कार्यालयातील 
क्र. भरावयाचे संवर्ग भरावयाचे ठिकाण कामाचे स्वरुप 
पदाचे नांव पदांची संख्या 
२ ३ | ५ & 
लघुटंकलेखक | लघुटंकलेखक १ राज्यपालांचे | लघुटंकलेखक 
परिवार । म्हणून राज्यपालांचे 
प्रबंधक  । परिवार प्रबंधक 
कार्यालय, | ad स्वीय 
राजभवन । सहाय्यक म्हणून 
मुंबई महत्त्वाचे कामकाज 
सांभाळणे 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि २५१८/प्र.क्र. १५४/१४-अ 


२. उपरोक्त पदावर प्रतिनियुक्तीने जाण्याकरिता इच्छुक मंत्रालयीन विभागातील 
लघुटंकलेखक यांनी आपल्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडे अर्ज सादर करावा कोणत्याही 
परिस्थितीत या विभागाकडे थेट अर्ज करु नयेत तसेच प्रत देखील अंकीत करु नये. थेट प्राप्त 
झालेल्या अर्जावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात येणार नाही. 

३. सर्व संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी इच्छुक कर्मचाऱ्यांचे अर्ज प्राप्त 
झाल्यानंतर संदर्भाधिन शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अर्जाची छाननी करुन खालील 
माहितीसह आपल्या विभागाच्या सचिवांच्या मान्यतेने इच्छुक कर्मचाऱ्याचा प्रतिनियुक्‍तीचा 
प्रस्ताव खालील माहितीसह या कार्यासनाकडे दिनांक ३०-१०-२०१८ पर्यंत पोहोचतील 
अशारीतीने (नोंदणी शाखेत पाठवू नये) पाठवावा:- 


१) | कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण नांव व पदनाम 

२) | जन्मदिनांक 

३) । सेवानिवृत्तीचा दिनांक (पहा शा.नि.दिनांक १७-१२- 
२०१६ मधील तरतुद ५ (बो (६) 

४ | शौक्षणिक अर्हता 

५) | भ्रमणध्वनी क्रमांक 

६) । मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या छायाप्रती (मूळ 


गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत) 

0) ।मत्ता व दायित्व सादर केली आहेत का? 
(दि.३१.३.२०१८ रोजीचे) 

८) | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विलोकन केले आहे का? (लागू 
असल्यास) 


९) | संबंधित कर्मचाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती दिली 
असल्यास त्याबाबतचा तपशील (पद, ठिकाण व 
कालावधी) 

qo) | संबंधित कर्मचाऱ्याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु अथवा 
प्रस्तावित आहे काय? 


४. एकदा निवड झालेल्या कर्मचाऱ्याला त्याचे नाव मागे घेता येणार नाही. तसेच, आपल्या 
विभागातून सदर पदावर प्रतिनियुक्‍तीसाठी जाण्यास कोणीही कर्मचारी इच्छुक नसल्यास तसेही 
कृपया दिनांक ३०-१०-२०१८ पर्यंत या विभागास कळविण्यात यावे. 
५. सद्य:स्थितीत शासनाने सरळसेवा भरतीवर निर्बंध घातले असल्याने प्रतिनियुक्तीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदावर तत्काळ कर्मचारी उपलब्ध करुन देणे शक्य होणार नाही. तथापि सरळसेवा व 
पदोन्नतीमधून ज्या प्रमाणात उमेदवार उपलब्ध होतील त्या प्रमाणात विभागातील रिक्‍त पदांच्या 
टक्केवारीनुसार विभागास लघुटंकलेखक संवर्गातील कर्मचारी उपलब्ध करुन देण्यात येतील 
याची विभागांनी नोंद घ्यावी. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि २५१८/प्र.क्र. १५४/१४-अ 


६. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवरील संदेशफळक या टॅबखाली 


प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


9. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१०२०१३१८०८२२०७ असा आहे. हे पत्र 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Gajanan 
Bhimrao 
Gurav 


आपला, 


Digitally si 
DN: c=IN, 


(3९ 
postalCod harashtra, 
2.5.4.20=8 '3007' 988a7c005050f918 
(0a8021798a5c1ed41ada8a72725a47b4f0, 
serialNumber=54b1 1b1ccbde577d71dce3b31 
3c3fefSdc2ad659e360f7 3b682d6b6fccb8aecf, 
cn=Gajanan Bhimrao Gurav 


Date: 2018.10.20 13:24:30 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wd - 


१) उप सचिव (कार्यासन -२०-आ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 


२) महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे परिवार प्रबंधक कार्यालय, राजभवन, वालकेश्वर रोड, 


मलबार हिल, मुंबई-४०००३५ 
३) सा.प्र.वि./१४-अ (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


